राज्य पुरस्कृत आय.ई.सी. कार्यक्रम सन 
२०१९-२० करीता उपक्रमांसाठी अनुदान खर्च 
करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः आयईसी २०१९/प्र.क्र. २३३ /आरोग्य ३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक रुग्णालय, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : ६ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा : 
१) उपसंचालक, आरोग्य सेवा राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग,पुणे यांचे पत्र क्रमांक- 
उसंआसे/राअशिवसंवि/प्रसिध्दी/राज्य शासन निधी/२०१९-२०/२३३५-३६/२०१९,दिनांक 
०१.०७.२०१९. 


शासन निर्णय: 
राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभागातर्फे राष्ट्रीय किटकजन्य आजार नियंत्रण अंतर्गत 


मागणीनुसार डेंगी/चिकनगुन्या, हिवताप आजार, असांसर्गिक रोग नियंत्रण कार्यक्रम, प्रजनन बाल 


आरोग्य कार्यक्रम, इ.राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम व आरोग्य विषयक योजनांचे प्रसिध्दी, राज्यस्तरावरुन 


कार्यक्षेत्रात वेळोवेळी आयोजित केल्या जाणा-या विविध प्रदर्शानांसाठी आवश्‍यक असणारे विविध 


आरोग्य संदेशांचे प्रदर्शन संच व प्रतिकृती मॉडेल्स तयार करणे इ.विविध योजनांच्या जनजागृतीसाठी 


सन २०१९-२० या वर्षात घ्यावयाच्या उपक्रमांस आणि त्यासाठी करावयाच्या एकलस्त्रोत खरेदीस 


खालीलप्रमाणे अनुदान खर्च करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय HATH: आयईसी २०१९/प्र.क्र. २३३/आरोग्य 3 


अआयईसी ( ब्युरो, पुणे मार्फत )प्रशिक्षण व आंतर व्यक्‍ती संवाद अंतर्गत( चे उपक्रम 


आयएसओ दर्जा 
मिळविण्यासाठी 
विविध कामांच्या 
खर्चाची देयके अदा 


करणे 


नवीन संगणक, स्कॅनर, प्रिंटर 
इतर कार्यालयीन साहित्य खरेदी, 
इंटरनेट सुविधा, सीसीटीव्ही 
बसविणे इबाबींचा खर्च . 


अ. क्र. उपक्रम तपशील अपेक्षित अवलंबविण्यात येणारी | 
खर्च कार्यपध्दती 
(लाखात .रु) 
मिटींग व प्रशिक्षण | प्बोधन,दिशा, आस्वाद व ३६.०० सार्वजनिक बांधकाम 
| कार्यशाळा सभागृह व | व्हीआयपी हॉल मधील पलोरींग - विभाग यांचेकडून होणारी 
हॉलचे बदलणे, विदयुत व्यवस्था कामे त्यांचेकडून व उर्वरीत 
आधुनिकीकरण करणे | आधुनिकीकरण करणे, बँकड्रॉप, कामे GM _ Portal/ 
व एलसीडी प्रोजेक्टर | माईक, साऊंड सिस्टीम अदयावत दरकरार/ दरपत्रके 
२ स्टिल (नसहस्क्री) । करणे, खिडक्यांचे पडदे बदलणे, विहीत पध्दती अनुसरुन 
२ कॅमेरा, FRM  स्टेजवरील खुर्च्या नवीन घेणे इव . करुन घेण्यात येतील . 
कॅमेरा १ खरेदी करणे | शिक्षण व सभाआरोग्य, प्रकल्प 
यासाठी आधुनिक पध्दतीचे 
एलसीडी प्रोजेक्टर २, कॅमेरा २, 
व्हिडीओ कॅमेरा १ (सर्व सुविधेसह) 
.तीचा खरेदी करणेआधुनिक पध्द 
युनिसेफ यांच्या आयपीसी कोट मध्ये खालील | ३०.०० निविदा प्रक्रोया अवलंबून 
२  । तांत्रिक सहाय्याने | बाबींचा समावेश असेल.संदेडा कीट तयार करुन घेण्यात 
आशा, आरोग्य सेवक | असलेली बॅग व त्यामध्ये पि- येईल. 
यांचेकरिता (स्त्री / पु) | लपबुक, फोल्डर, आरोग्य 
शिक्षण किट आरोग्य | दिनदर्शिका इ ६०४५६ एकुण . 
तयार करणे पु) सेवकआरोग्य २८६५३ आश्या व 
.यांना पूरविणे (स्त्री / 
जागतिक व राष्ट्रीय विविध आरोग्य दिनानिमित्त ४.०० वार्षिक दरपत्रके किंवा 
३ | आरोग्य दिन साजरे | लागणारे बॅकड्रॉप, JR, शासनाचे  पॅनलवरील 
करणेसाठीच्या निमंत्रण पत्रिका, आर्टवर्क, संस्था मार्फत कार्यवाही 
खर्चाची देयके अदा | फोल्डर्स, व्हिडीओ शुटींग, करण्यात येईल. 
करणे अल्पोपहार इ.साठीचा खर्च . 
राज्य आरोग्य शिक्षण आरोग्य संदेशांचे व प्रोटोकाल्सचे | १५.०० आवश्यकतेनूसार विहीत 
४ | संपर्क कार्यालयास | बोर्ड तयार करणे, साईन बार, प्रक्रीया अवलंबून खरेदी 


करुन घेण्यात येईल. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०१९/प्र.क्र. २३३/आरोग्य 3 


२० स्टॅडींचा संच 
जिल्हयांना पूरविणे 


डीप्रति स्ट ३००० .रु) पूरविणे) 


यांना डी जिल्हअसणारे संदेश स्टे 


अ. क्र. उपक्रम तपशील अपेक्षित अवलंबविण्यात येणारी | 
खर्च कार्यपध्दती 
(लाखात .रु) 
आरोग्य विषयक |शासनांच्या आरोग्य विषयक | १५.०० निविदा प्रक्रीयेद्वारे 
५ | योजनांचे बुकलेट | योजनांची माहिती संकलित करुन साहित्य तयार करण्यात 
तयार करुन सर्व | ती पुस्तक स्वरुपात जिल्हयांना येईल किंवा शासनमान्य 
जिल्हयांना पूरविणे | पूरविणे प्रति बुक १०० .रु) संस्थेकडून कार्यवाही 
करण्यात येईल. 
आरोग्य जागृती लघु | विविध प्रायोगिक व व्यावसायीक १०.०० भारतीय चित्रपट आणि 
६ । चित्रपट स्पर्धा | निर्माते यांना विविध आरोग्य दूरदर्शन संस्था, पुणे / 
महोत्सव आयोजित | विषयक समस्यांवर विषयांवर / ata स्प संस्थेशासनमान्य 
करणे बाबत सळघु चित्रपट बनविण्या त आयोजित करण्या 
ad wa येईल व त्यांसांगण्या .येतील 
आयोजित करण्यात येईल 
प्रबोधनपर लघुपट आरोग्य 
.त येईलनिवडण्या 
रंगीत आरोग्य पत्रिका | राज्यभरात प्रसिध्द करण्यात येणा- ३६.०० शासकीय फोटोझिको 
७ | छपाई करुन घेणे व | पत्रिका चार रंगात या आरोग्य मुद्रणाळयपटलावरील / 
प्रलंबित वृत्तपत्र तीने छपाई करुन आधूनिक पध्द वार्षिक अथवा द्दैसंस्था 
देयके अदा करणे. | लाख प्रतिमाह ३) घेणे) तसेच निविदा प्रक्रीया करुन काम 
प्रलंबित वृत्त्पत्र देयके अदा करणे त येईकरुन घेण्याल 
एकुण अ १४६.०० 
ब (मा .माहिती व जनसंपर्क मार्फत) मिडीया प्लॅन अंतर्गत (चे उपक्रम 
उपक्रम तपशील अपेक्षित खर्च | अवलंबविण्यात येणारी 
अ.क्र (लाखात .रु) | कार्यपध्दती 
विविध विषयावरील | २० निवडक योजना कार्यक्रम / | १६.०० शासनाचे पनळ वरील 
८ आरोग्य संदेशाच्या | योजनांची माहिती आरोग्ययांच्या संस्था माहिती व / 


जनसंपर्क यांचेमार्फत 
कार्यवाही करण्यात येईल . 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०१९/प्र.क्र. २३३/आरोग्य 3 


राष्ट्रीय आरोग्य 
९ कार्यक्रमातील 
विविध विषयावील 
टीटस्पॉ .व्ही ., 
रेडिओ जिंगल, 
लघुपट, विविध 
विषयावरील 
प्रोटोटाईप 
डिझाईन्स, भाषांतर 
व रुपांतरण करुन 
जिल्हयांना पूरविणे 


राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम व 
आकस्मिक आजारांचे 
जनजागृतीसाठी क्रिएटीव्ह 
अंतर्गतनवीन टीव्हीसी, रेडिओ 
fir, लघुपट, प्रोटोटाईप 
डिझाईन्स तयार करुन घेणे . 
३४ प्रसारणाकरिता क्रिएटीव्ह 
.यांना पूरविणेजिल्ह 


४५.०० 


जनसंपर्क 
कार्यवाही 


माहिती व 
यांचेमार्फत 
करण्यात येईल. 


राज्यस्तरीय 
i डीजीटल आरोग्य 
शिक्षण विषयक 
स्टेट 
डिजीटलआयईसी 
एसबीसीसी / 
लायब्ररी तयार 
.करणे 


विविध विषयांचे 
ऑडिओ स्पॉट, संदेश नमुने 
प्रोटोटाईप तयार करुन संग्रहीत 
करणे व राज्यभर आवर्यकतेनूसार 
॥७ तंत्रज्ञानाद्वारे पुरविणे . 


टीव्ही स्पॉट, 


३०.०० 


माहिती व जनसंपर्क यांचे 
Abas वरीळ  / 

मार्फत वर्षभर काम संस्थे 
.त येईलकरुन घेण्या 


आरोग्य 
। संस्थांमधील 
होर्डिंग्ज व 
आयईसी  व्युरो 
होर्डिंग्ज तयार 
करुन घेणे 


राज्यभरातील आरोग्य 
संस्थांमधील १०० होडिंग्ज व 
आयईसी व्युरो परिसरातील होर्डिंग्ज 
तयार करणे व रंगविणे प्रति ८०००) 
लाख १ नवीन होडिंग्ज ४ होडिंग्ज 
प्रति होर्डिंग्ज) 


१२.०० 


माहिती व जनसंपक यांच्या 
मार्फत कार्यवाही करण्यात 
येईल. 


Live 
१२ आणि Content 
creation आरोग्य 
विभागासाठी 
उपक्रम राबविणे . 


Streaming 


आशा, एएनएम, आरोग्य संस्था व 
गाव पातळीवरील क्षेत्रिय कर्मचारी 
यांना Streaming आणि 
Content creation आहे त्या 
ठिकाणाहुन संवादा द्वारे योग्य 
योजना विषयी आवाहन व माहिती 
देण्याकरिता वर्षभरामध्ये ४ संवाद 
सत्रे आयोजित करणे. 


Live 


20,00 


माहिती व जनसंपर्क यांचे 
मार्फत कार्यवाही करण्यात 
येईल . 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०१९/प्र.क्र. २३३/आरोग्य 3 


आरोग्य विषयांचे | राज्यातील एसटी बस पॅनलवर | ३१.०० माहिती व जनसंपर्क यांचे 
१३ संदेश एसटी बस | आरोग्य विषयकलु या व-ईन पस्वा / मार्फत कार्यवाही करण्यात 
पॅनलवर रंगविणे | इतर आजारा विषयीचे संदेश रंगविणे येईल . 
बसेस २४० प्रति बस १५००) 
एकुणब १५४.०० 
एकुण (F + 3) 300,00 


२. सदर खर्च मागणी क्रमांक- आर-१, मुख्यलेखाशिर्ष "२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 
०६- सार्वजनिक आरोग्य, ११३- सार्वजनिक आरोग्य विषयक प्रसिध्दी, (०१)(०२) आरोग्य विषय प्रसिध्दी 


केंद्र (२२१० १०४४), २६- जाहिरात व प्रसिध्दी " याखाळी सन २०१९-२० यावर्षी उपलब्ध असलेल्या 


निधीमधून खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. सदर निधी खर्च करतांना शासन निर्णय, उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग, दि.०१.१२.२०१६ 


“शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीच्या कार्यपध्दतीची नियमपुस्तिका” यात नमूद 


केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार करावा. तसेच यासंदर्भात पुढील कार्यवाही उपसंचालक, राज्य आरोग्य 
शिक्षण व संपर्क विभाग, पुणे यांनी करावी. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८०६११००११०७१७ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


Ros h an j Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D l Nn es h Maharashtra, O = Government 


Of Maharashtra, OU = Publi 
Kadam Patil ७८७12 ळ 
(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल-१/ 2, महाराष्ट्र, (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०१९/प्र.क्र. २३३/आरोग्य 3 


४. उप संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग, पुणे. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

६. वित्त विभाग (कोषागारे/ प्रशासन 4), मंत्रालय, मुंबई. 

७. कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवडनस्ती (कार्यासन आरोग्य-३). 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


